महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाळील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यववसाय 
शिक्षण परीक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सु./२०२०/प्र.क्र.१९५, दिनांक ०६.१०.२०२० 


परिपत्रक : 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनस्तर एस-२५: ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये 
दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी 
२. Wax जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते दिनांक १०.१२ 
.२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या अभिवेदनांची संचालनालय 
स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२०११२५१६१०३४०९०३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
D R N A M D E O cst erence f3bd93e7410456 


Be 
KO N D | B A B H (0 S A L E 196fa70df7ff81c68231fcd3, cn=DR. NAMDEO KONDIBA 
BHOSALE 


Date: 2020.11.25 16:16:35 +05'30° 


(डॉ. ना. को. भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. २१.१०.२०११ सोबतचे प्रपत्र "अ" 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-२५: ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यववसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ 


या पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची हंगामी/तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


अ. | जेष्ट प्रवर्ग नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) येष्ठता दिनांक/ सेवा निवृत्तीचा क्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत । ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 

प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक 

असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा 

दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे 
वर्ष 
La | 2 = aa ६ शिका ८ ९ | ge 1११ १ 
निरंक 


* (टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 


# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 
(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केळे असेल तर वरील (१) व (2) येथील प्रकरणी 

ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 
$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 
७ आवश्यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


